वाचा - 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यावरण विभाग 


राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रस्ताव पुणे येथील मुळा- मुठा नदी 
संवर्धनांतर्गत कामे राबविण्यासाठी निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रानकृ-२०१८/प्र.क्र. ६०/तां.क.३ 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०१८ 


१) पर्यावरण विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय,दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ Helles ओळ क्र.३ ते ५ आयुक्त, पुणे महानगरपालिका 


यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. चंद्रकांत अ. विभूते, अवर सचिव, पर्यावरण 
विभाग व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. महेंद्र हजारी , सह सचिव , पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित 
करण्यात येत आहे च्या ऐवजी “आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. मनोहर रा. बंदपट्टे, उप सचिव, 
पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित करण्यात येत आहे” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०२६१३२९५८३६०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मंबई/ नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 
आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मा.मंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


Digitally signed by Chandrakant Arun. 
Vibhute 


C h a n d fa ka nt DN: च, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Environment Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a 2.5.4.20=8f5db4b58117f82ba5 10ccSeb279fa 
A ru n Vi h ute 4eba706b24f6f921a77c28a7929405517, 
cn=Chandrakant Arun Vibhute 
Date: 2018.10.26 13:38:37 +05'30' 


(चंद्रकात अ. विभूते) 
अवर सचिव, पर्यावरण विभाग 
महाराष्ट्र हासन 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रानकृ-२०१८/प्र.क्र. ६०/ तां.क.३ 


१०. मा.राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 

१२. प्रधानसचिव, नगर विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई. 
१३. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

१५. रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


